सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल 
संगोपन योजनेकरीता लेखाशीर्ष (२२३५ 
बी९०६) अंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालसं-२०२३/प्र.क्र.११८/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय क्र.बालसं-२०२२/प्र.क्र.९२/का.८, दि.३० मे, २०२३ 
२. शासन निर्णय समक्रमांक दि.२५ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५)(०१) 
बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी क्रांतिज्योती 
सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी अपुरा असल्याने 
सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ₹१३६१३.४३ लक्ष इतक्या अतिरीक्त निधीचा पुरवणी 
मागणी प्रस्ताव मंजूर करुन घेण्यात आला आहे. 


सन 2023-28 या वित्तीय वर्षाकरिता स्वयंसेवी संस्था तसेच जिल्हा स्तरावरून बाल 
संगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना उपरोक्‍त लेखाशि्षाअंतर्गत अर्थसंकल्पीत Hoot निधी 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), 
(94)(09) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत वित्त विभागाने सहमती दिल्यानुसार रकाना 
क्र. ३ नुसार ₹९५२९.०० लक्ष ( रुपये पंच्याण्णव कोटी एकोणतीस लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२३/प्र.क्र.११८/का-०८ 


(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | यापुर्वी | प्रस्तावित 
अंदाज वितरीत ' वितरण 
निधी 
LU 2 3 as 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९०९७.४३ | ५४८४.०० | ९५२९.०० 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
(१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), 
(14)(09) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी९०६) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
२. सदर निधी वितरीत करताना वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णय, दि.३० मे, २०२३ मधील 


तरतुदींचे पालन करण्याबाबत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८/व्यय-६/दि.१९ फेब्रुवारी, 
२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥808/890[.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 
२०२४०२२९१३५५२९०३३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 

N | L E S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085dd 

J A N A R DA N bef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F 943427 129A6A081EE2 


PATIL Eanes mtoannany 
(डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२३/प्र.क्र.११८/का-०८ 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


३. 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१५.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


१७. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 


१८. 


निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


